राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब 
कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, 
औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील 
गलगंड सर्वेक्षण पथकातील २० अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि -२०१८/गलगंड/अपदे/प्र.क्र. ६९ /आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्राळय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : २६ फेब्रुवारी, २०१८ 


वाचा : 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.६ ऑगस्ट, २००७ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा. नि. क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 

३) वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि/२०१५/प्र.क्र.५/१५/वित्तीय सुधारणा-१, दि. २० फेब्रुवारी, २०१६ 

४) वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दि. २१ सप्टेंबर, २०१६ 

५) सार्व.आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र.आन्युवि-२०१६/गलगंड/प्र.क्र.३८२/आ-५, दि.१९ ऑक्टोबर, २०१६ 
६) वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १० फेबुवारी, २०१७ 

७) वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०३ ऑक्टोंबर, २०१७ 

८) सार्व.आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र.आन्युवि-२०१६/गलगंड/प्र.क्र.३७९/आ-५, दि.१२ डिसेंबर, २०१७ 


९) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (गलगंड), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/राआन्युविनिका/सर्वेक्षण 
पथक/अ.पदे/प्रस्ताव/कक्ष ७ क/०१/२०१८, दि.१५.०२.२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण 
प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील गलगंड सर्वेक्षण 
पथकातील २० अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वरील अ.क्र. १ व २ येथे नमुद शासन 
निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधात समाविष्ट आहेत. सदर पदे राज्यातील जनतेला 
आवश्यकतेनुसार आरोग्य सुविधा पुरवित असल्याने, पदांचे कामकाजाचे स्वरुप व महत्व लक्षात घेता, 
सदर २० अस्थायी पदांना पुढील रकान्यात दर्शविल्याप्रमाणे दि.०१/०२/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०१७/गलगंड/अपदे/ प्र.क्र.६९/आ-५. 


अ. | पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
क्र. दिनांक संख्या 
अ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नागपूर 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
2. a सांख्यिकी अधिकारी १ रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे-४४०० 
(वर्ग-२) 
३. ~~ सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
4. 7 वाहन चालक १ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
एकूण 4 
ब) गलगंड सर्वेक्षण पथक, कोल्हापूर 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
२. | सांख्यिकी अधिकारी १ रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे-४४०० 
(वर्ग-२) 
३. = | सर्वेक्षण निरिक्षक १ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-२४०० 
(वर्ग-३) 
8. SS सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
4. ae वाहन चालक q रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
एकूण द 
क) गलगंड सर्वेक्षण पथक, औरंगाबाद 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
2. शिश का सांख्यिकी अधिकारी १ रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे-४४०० 
(वर्ग-२) 
३. es सर्वेक्षण निरिक्षक १ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-२४०० 
(वर्ग-३) 
8. =. सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
4. Se वाहन चाळक १ रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे-१९०० 
(वर्ग-३) 
एकूण & 
ड) गलगंड सर्वेक्षण पथक, पुणे 
१. शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.१ १७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६६९> 8 ous पे-५४०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) ८ 
एकूण १ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०१७/गलगंड/अपदे/ प्र.क्र.६९/आ-५. 


इ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नाशिक 


१. | सा.आ.विभाग, झा.नि. क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी q रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.२१ सप्टेंबर, (वर्ग-२) 
२०१२ 
एकूण १ 
फ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, अमरावती 
१. | सा.आ.विभाग, शा.नि. क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे-५४०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.६ ऑगस्ट, (वर्ग-२) 
२००७ 
एकूण १ 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--फ) २० 
२. या पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०१७-१८ च्या मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
०१-संचाळलन व प्रशासन, 
(०१)(०२) प्रादेशिक कार्यालये 
सांकेतांक (२२१० ०३५१) 


3. 


3: 


प्रत, 


सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८ 
जानेवारी, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१८०२२६१५१९५१९७१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Tea a र व नावाने. 


Sanjay ९ 
More 


Digitally signed by Sanjay R More 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7256abb8dd472637941e581488f 
b02eda9e0d6b701c434bcf47 1a0d525f806 
81, cn=Sanjay R More 

Date: 2018.02.26 15:31:59 +05'30' 


(सं. रा. AR) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०१७/गलगंड/अपदे/ प्र.क्र.६९/आ-५. 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राआन्युविनिका-गलगंड), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

६. प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, 
अमरावती. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

८. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व परिक्षण), पुणे. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

११.वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


